श्री.उत्तम बाळू संगभोर, महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) यांना शासन सेवेत 
पुनस्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: कृषिआ-१९२२/प्र.क्र.२४८/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक - ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन आदेश , कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृषिआ-१४२१/प्र.क्र.२८२(२)/१६-अ, 
दि.१३.०५.२०२२. 
२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दि.२०.०२.२०२३ रोजीचे आदेशा. 


प्रस्तावना :- 

श्री.उत्तम बाळू संगभोर, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) यांनी विहित संधीत तसेच 
त्यांना अतिरिक्त संधी मिळूनही विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण केली नसल्यामुळे कृषि विभागाच्या 
दि.२०.०६.१९८१ रोजीच्या अधिसुचनेतील कलम ५(२) मधील तरतुदीनूसार संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
आदेशान्वये त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या होत्या. 

श्री.संगभोर यांनी सदर सेवासमाप्तीच्या आदेझशाविरोधात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र.९३४/२०२२ दाखल केला होता. सदर प्रकरणावरील 
दि.२०.०२.२०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा.न्यायाधिकरणाने श्री.उत्तम बाळू संगभोर, 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) यांचे संदर्भ क्र.१ चे सेवा समाप्तीचे आदेशा रद्द करुन त्यांना 
शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात यावे तसेच त्यांना सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यात यावे, 
असे आदेशा दिलेले आहेत. सदर आदेशाविरुध्द अपिळ दाखल करणे योग्य होणार नाही, असे 
अधिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिले आहेत. तद्नुषंगाने मा.न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त 
आदेझ्ानुसार श्री.उत्तम बाळू संगभोर, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) यांना शासन सेवेत 
पुन:स्थापित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन आदेशा :- 

श्री.उत्तम बाळू संगभोर, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) यांचे संदर्भ क्र.१ चे सेवा 
समाप्तीचे आदेश रद्द करण्यात येत असून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांची पदस्थापना मंडल कृषि अधिकारी, टोकावडे, ता.मुरबाड, जि.ठाणे या पदावर 
करण्यात येत आहे. 
२. श्री.उत्तम बाळू संगभोर, यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) पदावरील सेवा सन 
१९९७ पासून सलग (Continuous) समजण्यात यावी. मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेज्ानुसार 
श्री.संगभोर यांना नियमानूसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यात यावेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ-१९२२/प्र.क्र.२४८/१६-ओ 


2: सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९०५१२४८३७८२०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

J Y OT S N A ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9C16517e87 
d42e99469f031c79ff053: postalCode=400032, 
serial I Number=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8 
FO76E25FFF19427CAACSBDOE7F88E592, -SYOTSNA 
SUNIL ARJUN 
Date: 2023.09.05 12:50:25 +05'30 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 

४. विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे. 

५. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

६. श्री.उत्तम बाळू संगभोर, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब(कनिष्ठ) (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि), 
कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

संबंधित कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी 

निवड नस्ती, १६-अ कार्यासन 


> 


पृष्ठ २ पैकी 2 


